महापार ऑनलाईन कार्यमुल्यमापन 


अहवाल प्रणालीबाबत. 
— as em, 
x i 
= ट्क 
महाराष्ट्र शासन 


कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दुरध्वनी क्र: (०२२) २२०२८१०७ 
दिनांक :- १० मे २०२२. 


शासन निर्णय क्र.मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.६४/पदुम-१२ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांक सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा दिनांक १५.१२.२०१७. 


शासन निर्णय 

महापार (Mahapar) या ऑनलाईन कार्यमुल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणालीत सन २०१७-१८ 
पासून सर्व गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने 
नोंदविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 
१५.१२.२०१७ अन्वये महापार प्रणालीत कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्यासाठी संबंधित सेवेतील गट-अ 
आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी त्या सेवेचे नियंत्रण करणारे सह सचिव/उप सचिव यांना “समन्वय 
अधिकारी”तसेच “संवर्ग नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित सेवेचे नियंत्रण 
करणाऱ्या संबंधित कार्यासनाचे अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी यांना “माहिती व्यवस्थापक(5॥॥) 
॥॥81990)” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार उप सचिव (मत्स्य) व कार्यासन अधिकारी (पदुम-१२) 
यांना अनुक्रमे “समन्वय अधिकारी”व “माहिती व्यवस्थापक”म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-५ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांकरीता खालील विवरण पत्रातील रकाना क्रमांक 
२ येथे नमूद केल्यानुसार “प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian)” यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
तसेच रकाना क्रमांक ३ येथे नमूद केल्यानुसार “कार्यालय निहाय (Organization Unit) (0(॥)”निश्चित करण्यात 
आले असून, प्रत्येक OU तील अधिकाऱ्यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी रकाना क्रमांक ४ येथे 
नमूद केल्यानुसार “अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian)” areal नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्राथमिक परिरक्षक कार्यालय निहाय युनिट अतिरिक्त परिरक्षक 
(Primary Custodian) (Organization Unit) (Alternate Custodian) 
q. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, | आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन) 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
मुंबई यांचे कार्यालय, मुंबई. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
मुंबई 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
पुणे यांचे कार्यालय, पुणे. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
पुणे. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
नाशिक यांचे कार्यालय, नाशिक. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
नाशिक. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
औरंगाबाद यांचे कार्यालय,औरंगाबाद. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
औरंगाबाद. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.६४/पदुम-१२ 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
लातूर यांचे कार्यालय, लातूर. 


प्रादेरि उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
लातूर. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
अमरावती यांचे कार्यालय, अमरावती. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
अमरावती. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
नागपूर यांचे कार्यालय, नागपूर. 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
नागपूर. 


२. । प्रादेशिक उपआयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, मुंबई. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई 
शहर यांचे कार्यालय, मुंबई शहर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
मुंबई शहर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई 
उपनगर यांचे कार्यालय, मुंबई उपनगर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
मुंबई उपनगर. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
वर्सोवा यांचे कार्यालय, वर्सोवा, मुंबई 
उपनगर. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
वर्सोवा. 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाण 
पालघर यांचे कार्यालय, ठाणे पालघर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
ठाणे पालघर. 


प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी यां 
कार्यालय, जि.ठाणे पालघर. 


प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी, 


जि.ठाणे पालघर. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


सातपाटी यांचे कार्यालय, सातपाटी, 
जि.ठाणे पालघर. 


सातपाटी, जि.ठाणे पालघर. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


वसई यांचे कार्यालय, वसई, जि.ठाणे 
पालघर. 


वसई, जि.ठाणे पालघर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
रायगड अलिबाग यांचे कार्यालय, 
रायगड-अलिबाग. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
रायगड अलिबाग. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
रायगड अलिबाग यांचे कार्यालय, 
रायगड अलिबाग. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
रायगड अलिबाग. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सिंधुदूर्ग माळवण यांचे कार्यालय, 
सिंधुदूर्ग मालवण. 


सिंधुदूर्ग मालवण. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 


सिंधुदूर्ग माळवण यांचे कार्यालय, 
सिंधुदूर्ग मालवण. 


सिंधुदूर्ग मालवण. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
रत्नागिरी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
रत्नागिरी. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
रत्नागिरी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
रत्नागिरी. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
मिरकरवाडा, जि.रत्नागिरी यांचे 
कार्यालय, रत्नागिरी. 


मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
मिरकरवाडा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.६४/पदुम-१२ 


प्रादेशिक उपआयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, पुणे. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, पुण 
यांचे कार्यालय, पुणे. 


सहाय्यक 
पुणे. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
सातारा यांचे कार्यालय, सातारा. 


सहाय्यक 
सातारा. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
सोलापूर यांचे कार्यालय, सोलापूर. 


सहाय्यक 
सोलापूर. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
सांगली यांचे कार्यालय, सांगली. 


सहाय्यक 
सांगली. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
कोल्हापूर यांचे कार्यालय, कोल्हापूर. 


सहाय्यक 
कोल्हापूर. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


प्रादेशिक उपआयुक्त 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


मत्स्यव्यवसाय,नाशिक. 


नाशिक यांचे कार्यालय, नाशिक. 


सहाय्यक 
नाशिक. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
जळगांव यांचे कार्यालय, जळगांव. 


सहाय्यक 
जळगांव. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, धुळे 
यांचे कार्यालय, धुळे. 


सहाय्यक 
धुळे. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
नंदुरबार यांचे कार्यालय, नंदुरबार. 


सहाय्यक 
नंदुरबार. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक 


अहमदनगर यांचे कार्यालय, 
अहमदनगर. 


आयुक्‍त 


अहमदनगर . 


मत्स्यव्यवसाय, 


uy, 


प्रादेशिक उपआयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, 
औरंगाबाद. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
औरंगाबाद यांचे कार्यालय, औरंगाबाद. 


सहाय्यक 
औरंगाबाद. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
जालना यांचे कार्यालय, जालना. 


सहाय्यक 
जालना. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
परभणी यांचे कार्यालय, परभणी. 


सहाय्यक 
परभणी. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, बीड 
यांचे कार्यालय, बीड. 


सहाय्यक 
बीड. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
कोल्हापूर यांचे कार्यालय, कोल्हापूर. 


सहाय्यक 
कोल्हापूर. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


प्रादेशिक उपआयुक्त 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


मत्स्यव्यवसाय, लातूर. 


लातूर यांचे कार्यालय, लातूर. 


सहाय्यक 
लातूर. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
हिंगोली यांचे कार्यालय, हिंगोली. 


सहाय्यक 
हिंगोली. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
नांदेड यांचे कार्यालय, नांदेड. 


सहाय्यक 
नांदेड. 


आयुक्‍त 


मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
उस्मानाबाद यांचे कार्यालय, 
उस्मानाबाद. 


सहाय्यक 


आयुक्‍त 


उस्मानाबाद. 


मत्स्यव्यवसाय, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.६४/पदुम-१२ 


७. । प्रादेर उपआयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, 
अमरावती. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
अमरावती यांचे कार्यालय, अमरावती. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
अमरावती. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
यवतमाळ यांचे कार्यालय, यवतमाळ. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
यवतमाळ. 


मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, 
इसापूर यांचे कार्यालय, जि.यवतमाळ. 


मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, 
इसापूर. 


मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मोशी 
यांचे कार्यालय, जि.अमरावती. 


मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, 
मोर्शी. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
अकोला यांचे कार्यालय, अकोला. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
अकोला. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
वाशिम यांचे कार्यालय, वाशिम. 


सहाय्यक 
वाशिम. 


आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
बुलढाणा यांचे कार्यालय, बुलढाणा. 


सहाय्यक 
बुलढाणा. 


आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


८. प्रादेशिक SUSY AT 
मत्स्यव्यवसाय, नागपूर. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
नागपूर यांचे कार्यालय, नागपूर. 


सहाय्यक 
नागपूर. 


आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
भंडारा यांचे कार्यालय, भंडारा. 


सहाय्यक 
भंडारा. 


आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
गोंदिया यांचे कार्यालय, गोंदिया. 


सहाय्यक 
गोंदिया. 


आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


गडचिरोली यांचे कार्यालय, 
गडचिरोली. 


गडचिरोली. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 


चंद्रपूर यांचे कार्यालय, चंद्रपूर. चंद्रपूर. 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, | मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, 
ब्रम्हपुरी यांचे कार्यालय, जि.वंद्रपूर. ब्रम्हपुरी 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, व 
यांचे कार्यालय, वर्धा. 


सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
वर्धा. 


३. अतिरिक्त परिरक्षकांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सर्व गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
अधिकाऱ्यांची सोबतच्या “परिशिष्ट-ड”मधील प्रपत्रात अद्ययावत माहिती (EMD-Employee Master Data) 
Excel Format मध्ये तयार करावी. EMD मध्ये नमूद करण्यात आलेला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाशी 
जोडलेला असावा, जेणेकरुन महापार प्रणालीमध्ये ई-साईन या सुविधेचा वापर करणे सुलभ होईल. ही सर्व 
माहिती अतिरिक्त परिरक्षक यांनी प्राथमिक परिरक्षक यांना पाठवावी. तसेच त्याची आगावू प्रत शासनास 
पाठवावी. अतिरिक्त परिरक्षक आवऱ्यकतेनुसार त्यांच्या नियंत्रणाखालील एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांना पार 
व्यवस्थापक (Par Manager) म्हणून घोषित करु हाकतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र.६४/पदुम-१२ 


४. प्राथमिक परिरक्षक यांनी अतिरिक्त परिरक्षक यांच्याकडून प्राप्त माहिती एकत्रित करुन ती माहिती व 
“परिशिष्ट-ई”मधीळल माहिती NIC यांना Support-Mahapar@nic.in या ई-मेळ आयडीवर उपलब्ध करुन 
द्यावी. तसेच त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 

५. महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट फ”मध्ये 
दर्शविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त परिरक्षक यांनी कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०५१०१५०१३२८८०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


7 Digitally signed by Sh Jagannath Shast 
S h rl ही IVa S pseudo pas hoecooxstl 8c 1 dOFSf135a08db96d9d51605 
2454832375d63a281822, postalCode=410210, ‘Mahi 
ialNu r=C02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb032 
Jagannath Shastri essere: 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक १३, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई. 

४. सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 

५. सर्व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 

सर्व मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवडनस्ती. 


eon SG OM 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


